सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षामध्ये औषधे, वैद्यकिय 
उपकरणे,यंत्रसामुग्नी व तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु 
व इतर आव्यक साहित्याची खरेदीसाठी प्रशासकिय 
मान्यता देण्याबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा-: 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७, 
दिनांक २० ऑक्टोंबर २०२०. 


शासन पुरकपत्रक-: 


वाचा, येथील शासन निर्णय दिनांक २०.१०.२०२० मधील अट क्रमांक-८ मध्ये लेखाशिर्ष 


क्रमांक-२२१००३१५, २२१०३०४७ व २२१०४६२४ या लेखाशिर्षांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


सदर शासन पुरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४२७४२१६१७असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Jamsher 


J a aa S h eC i Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Samsher 5५००४ 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447F 


5cdd15c9826781de5daa02a4ecf3 
39fb1d0559ab9d6, cn=Jamsher 


Ta d a VI Samsher Tadavi 


Date: 2021.04.01 12:14:50 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


शासन पुरकपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/ आरोग्य-७ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


